अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ, कुवारबांव- 
रत्नागिरी यांच्या आधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, 
पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग, रत्नागिरी व त्यांच्या 
अधिनस्त ४ उपविभागीय कार्यालयातील बांधकाम कार्य 
प्रकारातील नियत व रुपांतरीत अस्थायी पदांना दिनांक 
३१/०८/२०२१ च्या पुढे दिनांक ०१/०९/२०२१ पासून दिनांक 
२८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०२१/२०५/(प्र.क्र.१०२/२१)/म.प्र., 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २८ सप्टेंबर, २०२१. 


पहावे: १) शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०२१/२०५/(प्र.क्र.१०२/२१)/म.प्र.दिनांक २६/०३/२०२१. 
२) मुख्य अभियंता अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ//जसंविकोप्र/आ.५(१)/३१८१ दि. ०९/०९/२०२१ रोजीचे पत्र. 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क,दिनांक १०/०८/२०२१. 
प्रस्तावना :- 


संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णय दिनांक २६/०३/२०२१ अन्वये अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे 
मंडळ, कुवारबाव-रत्नागिरी यांच्या अधिपत्याखालील पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग, कुवारबांव, रत्नागिरी व 
त्या अंतर्गत ४ उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ८७ पदांना आणि रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ०५ पदांना दिनांक ०१/०३/२०२१ ते दिनांक ३१/०८/२०२१ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात 
आली आहे. संदर्भाधीन क्र. २ येथील पत्रानुसार सदर पदांना दिनांक ३१/०८/२०२१ च्या पुढे मुदतवाढ देण्याचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


आता या शासन निर्णयान्वये बांधकाम कार्यप्रकारातील कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम 
विभाग, रत्नागिरी या विभागातील तसेच त्या अंतर्गत ४ उपविभागीय कार्यालयातील सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ८७ पदांना व परिशिष्ट “ब” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील ०३ पदांना, सदर पदे मंजूर आकृतीबंधाच्या मर्यादेत असतील व ती सहा महिन्यांपेक्षा 
जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नाहीत या अटींच्या अधीन राहून दिनांक ०१/०९/२०२१ पासून दिनांक २८/०२/२०२२ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. (परिशिष्ट “अ” व “ब” सोबत जोडली आहेत.) 


२. पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग, रत्नागिरी या विभाग व उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेचा 
खर्च मागणी क्रमांक आय-५, ४७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, ८० सर्वसाधारण, (१९०), 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका (०४) (अनिवार्य-वेतनावरील खर्चासाठी भाग भांडवली 
अंशदान (०४) (०३) कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०१-आय-१८९) तसेच 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२१/२०५/(प्र.क्र.१०२/२१/म.प्र. 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील होणारा खर्च मागणी क्रमांक आय-५, ४७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील 
भांडवली खर्च, Co सर्वसाधारण, (१९०), सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका (०२), विविध 
पाटबंधारे विकास महामंडळांना भागभांडवली अंशदान (02)(03) कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग 
भांडवली अंशदान कार्यक्रम (४७०१-एच-७५४) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील मंजूर अनुदानातून 
भागवावा. 

३. हे आदेश शासन निर्णय, वित्त विभाग, दिनांक १०/०८/२०२१ नुसार प्रशासकीय विभागास दिलेल्या 
प्राधिकारानुसार व आंतर वित्त सल्लागार व उप सचिव यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९२८१७३७१५१५२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Sapana Suresh Belote 
hi 
Tef9fbdfbe241fb5f41a2010e647d760a0 


D htra, ou=Water 
apdana म 
st 
1947905297dd9be 
S (1 re S h B e | ot e jumber=14eb1 1 2afdf17f8fb7407e7365b61929d45¢8 
9897 2fac6eb4f1 S9ff65cdadéd: ‘Sapi el 


Date: 2021.09.28 17:39:20 +05'30' 


सहपत्र : वरीलप्रमाणे (परिशिष्ट “अ” व “ब*) (सपना बेलोटे) 
शासनाच्या कक्ष अधिकारी 


प्रत सहपत्रासह : 
१. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
२. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
३. कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे 
४. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई 
५. अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ, कुवारबांव, रत्नागिरी 
६. कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग, रत्नागिरी 
७. कार्यासन अर्थसंकल्प-१/आ.(प्रशि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. म.प्र. कार्यासन (संग्रहाथी. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२१/२०५/(प्र.क्र.१०२/२१/म.प्र. 


परिशिष्ट-"अ" 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशील 
शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०२१/२०५/(प्र.क्र.१०२/२१)/म.प्र., दिनांक २८ सप्टेंबर, २०२१. 
(कालावधी दिनांक १/०९/२०२१ ते दिनांक २८/०२/२०२२) 


कार्यालयाचे नांव पदनाम 


२ ३ 


ञ) 


पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग, १ कार्यकारी अभियंता 


कुवारबांव-रत्नागिरी २) उपकार्यकारी अभियंता 


3) कनिष्ठ अभियंता /झाखा अभियंता/ सहायक 
अभियंता श्रेणी २ 


४ विभागीय लेखापाल 


५) प्रथम लिपिक 


६) वरिष्ठ लिपिक 


७ कनिष्ठ लिपिक 


८) भांडारपाल 


९) सहाय्यक भांडारपाल 


१० आरेखक / आरेखक श्रे-१ 


११) सहायक आरेखक / आरेखक श्रे-२ 


१२) लघुटंकलेखक 


१३) टंकलेखक 


१४) संगणक 


१५) वाहनचालक 


१६) नाईक 


१७ शिपाई 


१८) चौकीदार 


2201 4)| 0] -0| 0] 2] -0 | 0} ©] -0] ०८०८-०0 © 


एकूण 


AD 
re) 


पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम उपविभाग H.9, | १ उप-विभागीय अभियंता 


-0 


लांजा 2) कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता/ सहायक 
अभियंता श्रेणी २ 


an 


3) स्थापत्य अभियंता सहाय्यक 


४ वरिष्ठ लिपिक 


५) कनिष्ठ लिपिक 


६) टंकलेखक 


७) अनुरेखक / आरेखक श्रे-३ 


८) वाहनचालक 


९) शिपाई 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२१/२०५/(प्र.क्र.१०२/२१/म.प्र. 


१०) चौकीदार 


1१७ | ७ 


२ पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम उ.वि.क्र.२, लांजा 


१) उपविभागीय अभियंता/अधि. 


२) कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता/ सहायक 
अभियंता श्रेणी २ 


3) स्थापत्य अभियंता सहाय्यक 


४ वरिष्ठ लिपिक 


५) कनिष्ठ लिपिक 


4) टंकलेखक 


६) अनुरेखक / आरेखक श्रे-३ 


(9) वाहनचालक 


८) शिपाई 


३ पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम उपविभाग, क्र.३ 
लांजा 


१) उपविभागीय अभियंता 


२) कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता/ सहायक 
अभियंता श्रेणी २ 


३) स्थापत्य अभि. सहाय्यक 


४ वरिष्ठ लिपिक 


५) कनिष्ठ लिपिक 


६) टंकलेखक 


७) अनुरेखक / आरेखक श्रे-३ 


८) वाहनचालक 


९) शिपाई 


१०) चौकीदार 


oO} A] -0। ©] -०। A] -0 | 9८ 


एकूण :- 


pe) 
ios 


| पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम उपविभाग, लांजा 


१) उपविभागीय अभियंता 


२) कनिष्ठ अभियंता /शाखा अभियंता/ सहायक 
अभियंता श्रेणी २ 


3) स्थापत्य अभियंता सहाय्यक 


४ वरिष्ठ लिपिक 


4) कनिष्ठ लिपिक 


६) टंकलेखक 


७ अनुरेखक/आरेखक श्रे.-३ 


७) वाहनचालक 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२१/२०५/(प्र.क्र.१०२/२१)/म.प्र. 


८) शिपाई =] 
९) चौकीदार Loe | 
एकूण दिं १ 
एकूण ८७ 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२१/२०५/(प्र.क्र.१०२/२१/म.प्र. 


परिशिष्ट" ब" 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशील 
शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०२१/२०५/(प्र.क्र.१०२/२१)/म.प्र., दिनांक २८ सप्टेंबर, २०२१. 
(कालावधी दिनांक 9/08/2029 ते दिनांक २८/०२/२०२२) 


अ.क्र.  उपविभागाचे नांव पदनाम पदसंख्या ्मचाऱ्यांचे नाव (सर्वश्री) । सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 
("तः २ ३ | ४ | षु ६ fe ae 
१. | पाटबंधार प्रकल्प खलाजशीमापी | १ १) | यशवंत पांडुरंग कांबळे ३०/०४/२०२४ 
बांधकाम उपविभाग 
क्र.२, लांजा 
२ | पाटबंधारे प्रकल्प मजूर q १ | अनंत विठ्ठल धोत्रे ३०/०४/२०२७ 
बांधकाम उपविभाग, 
लांजा (करक) 
३ | पाटबंधारे प्रकल्प मदतनीस १ १) | आनंदा भागुजी मरागजे ३०/०९/२०२२ 
बांधकाम उपविभाग 
क्र.३, लांजा 
एकूण ०३ 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण पदे ०३ 
गोषवारा 
अ.क्र उपविभागाचे नांव पदसंख्या 
१ | पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम उपविभाग क्र. २, लांजा १ 
पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम उपविभाग, लांजा (करक) १ 
पाटबंधारे बांधकाम उपविभाग क्र.३, लांजा १ 
एकूण रुपांतरीत अस्थायी आस्थापना प ०३ 


SS SS x SS 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


